महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली 
सैन्यातील शौैर्यपदक/सेवापदक धारकांना 
अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 

ले. कमांडर शिरीष शिवनाथ पावले, 
जि.लातूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र. ४३७/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २४/१२/२०१९. 
वाचा- 
१) शासन निर्णय,सा. प्र. वि. क्र. मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक 39.09.2098 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/ गौ.पु /प्रस्ताव/ सैकवि-१६, 
दिनांक १०/१२/२०१९. 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक 
धारकांना शासकीय अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नं ०0६२४२- के ले. कमांडर 
शिरीष शिवनाथ पावले यांना राष्ट्रपती सचिवालयाच्या अधिसूचना क्र. सं. २९- प्रेस/२०१९,दि. २६ 
जानेवारी, २०१९ अन्वये “नौसेना पदक (शौर्यासाठी)” हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. नं 
०६२४२-के ले. कमांडर शिरीष शिवनाथ पावले यांना रु. १२,००,०००/- इतके अनुदान देण्याचा 
प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव व | शौर्य/सेवाप पदक प्राप्त देय एकूण 
झाल्याचा दिनांक | रोख रक्‍कम 
(रुपये) 


नं ०६२४२- के ले. कमांडर शिरीष नौसेना पदक | २६ जानेवारी, २०१९ | १२,००,०००/- 


शिवनाथ पावले, INS Abhimanyu, C/o | (शौर्यासाठी) 


Fleet mail Office Mumbai, Pin- 
400001. 


२. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ५० % म्हणजे रु. ६,००,०००/- 
(सहा लाख फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ५० % रक्कम म्हणजे रु. ६,००,०००/- ( सहा लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र. ४३७/२८ 


फक्त) मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत 
गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च 
रु. ६,००,०००/- ( सहा लाख फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण 
सेवा, ८०० - इतर खर्च, (००(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११ ३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच 
सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, लातूर 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रककम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, लातूर यांनी कोषागार 
कार्यालय, लातूर येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करण्यात यावी. 

५. वरील तक्त्यात नमूद केलेली संबंधित रक्‍कम लाभार्थ्याची पात्रता काळजीपूर्वक तपासून विहीत 
मुदतीत देण्याच्या सूचना संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय 
अधिका-यांना द्याव्यात व तत्संबंधीचा अहवाल तात्काळ शासनास पाठवावा. 

६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय, क्र मगौपु-२०१७/प्र. क्र. ३६०/२८, दिनांक ३१.०१.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा 
अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२३०१५०४१६५७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Suresh aan ostalcade “400032, 
M a h a d e 0 K h a d e saber tere daveazeTbh7oCA20785 
(सु.म. खाडे) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई Yoo ००५, 
५. जिल्हाधिकारी,लातूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,लातूर, 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,लातूर, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र. ४३७/२८ 


११. नं ०६२४२-के ले. कमांडर शिरीष शिवनाथ पावले INS Abhimanyu, C/o Fleet mail Office Mumbai, 
Pin-400001. 


१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


